वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती)/ जिल्हा 
माहिती अधिकारी/ वरिष्ठ उपसंपादक/ 
जनसंपर्क अधिकारी, गट-अ (कनिष्ठ) या 
संवर्गात पदोन्नती देण्याबाबत. (शुध्दीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : मावज-२०१८/७४/प्र.क्र.२५/३४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :३१ जुले, २०१८ 


संदर्भ :- शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक: मावज-२०१८/७४/प्र.क्र.२५/३४-अ, 
दिनांक १४ मे, २०१८ 


शुध्दीपत्रक : 

उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती) / जिल्हा माहिती 
अधिकारी/ वरिष्ठ उपसंपादक/ जनसंपर्क अधिकारी, गट-अ (कनिष्ठ) या संवर्गात पदोन्नती देण्याबाबतचे 
आदेशा निर्गमित करण्यात आले आहेत. सदर आदेशातील ओळ क्रमांक ५ मधील " तदर्थ " पदोन्नती ऐवजी 
" तात्पुरत्या स्वरुपात " पदोन्नती असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१८०७३११२५४११०४०७ असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Ramkisan = 
Narayanrao ssc 
Musale ° 


Ob0d9e613209e20e7a215f026da6875a\ 
cn=Ramkisan Narayanrao Musal 
Date: 2018.07.31 12:55:50 +05" 


(रा. ना.मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र राज्य 


le 
30° 


१. सचिव (मावज), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व परिक्षा), मुंबई, 

प्‌. संचालक (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
६. संचालक (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
७. अधिदानव लेखाधिकारी, मुंबई, 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग, 

९. उप कोषागार अधिकारी, सावंतवाडी, 

१०. वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती), महाराष्ट्र परिचय केंद्र पणजी-गोवा, 

११. संबंधित अधिकारी (मावज मर्फत) 

१२. निवडनस्ती. 


